“पोलीस उप अधीक्षक/सहायक 
पोलीस आयुक्‍त (Pare) या 
संवर्गातील अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/भाग-२/पाच/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : १७ जुलै २०२३. 


शासन आदेठा. 


पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद “पोलीस उप अधीक्षक/यहायक पोलीस आउुक्त 
(F3rey” Ot संवर्गातील अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद पदांवरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट 


पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) 

(१) (२) (३) (3) 

| . | afar भाऊराव शिदे उप विभागीय पोलीस उप विभागीय पोलीस 
अधिकारी, अंजनगांव (सूर्जी, | अधिकारी, चांदूर रेल्वे, 
अमरावती (ग्रा.) अमरावती (ग्रा) 

२. | अजयकुमार छगनळलाल सहायक WA आयुक्त, उप विभागीय पोलीस 

मालवीय आर्थिक गुन्हे शाखा, अधिकारी, देऊळगांव राजा, 

नवी मुंबई जिल्हा - बुलढाणा. 

३. | प्रकाह वसंत बेले उप विभागीय पोलीस सहायक पोलीस आयुक्त, 
अधिकारी, गंगापूर उपविभाग, | बृहन्मुंबई 
छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण 

४. । मृदुला रोहित दिघे अपर उप आयुक्त, पोलीस उप अधीक्षक, 
राज्य गुप्तवार्ता विभाग, नागरी हक्क संरक्षण, 
नागपूर कोकण परिक्षेत्र, ठाणे 

५. | विजय धोंडीबा भिसे उप विभागीय पोलीस सहायक पोलीस आयुक्त, 
अधिकारी, आमगांव उपविभाग, । बृहन्मुंबई 
जिल्हा-गोंदिया 

६. । हेमंत नरहरी शिदे पोलीस उप अधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त, 
लोहमार्ग उप विभाग, नागपूर । नागपूर शहर 

७. | योगेश नथुराम मोरे सहायक पोलीस आयुक्त, सहायक पोलीस आयुक्त, 
नागपूर हहर पुणे हहर 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


झासन आदेड्ा क्रमांकः रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/भाग-२/पाच/पोल-१अ 


३. हा शासन आदेश, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न(२) 
मधील परंतुकानुसार, सर्वोच्च सक्षम प्रधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे 


8. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७१७१८१४४९३४२९ असा आहे. हा 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


tally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 


ig) 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
SWA p N | | DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1 fbc87a9f66cfd9bad0118 
4493f2735ad885627, 
pseudonym=E1 5DEDFO11CBE07295FC54DEC7494CDD2EBE3FA 


G O p A \ | BO RS F 8538CD1E408948F7D025537D5F6589BD8958D1 
B95322E66D2CCSEDF89ADO0D79E, SWAPNIL GOPAL BORSE 


Date: 2023.07.17 18:15:38 +05'30' 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) सर्व पोलीस आयुक्त 
) सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक. 

३) सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक 
) संबंधित पोलीस अधिकारी (NAT यहासंचाळक; गहाराष्ट्र राज्या WITTE) 
) निवड नस्ती, पोल-१अ. 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


